जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग साठी 
“कार्यकारी समिती” गठित करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: डिएपी-२०२०/प्र.क्र.५७/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०२१. 


पहा:- १) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम ,१९९८ 
२) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) (सुधारणा) अधिनियम, २००० 
३) महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८ 
४) जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन 
समिती, सिंधुदुर्ग यांचे पत्र क्र.नियो/जिवायो/ २०२०-२१/७४२, 
दि.०२/१२/२०२०. 


शासन निर्णय :- 
“ महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कामे) अधिनियम, १९९८ च्या 


कलम ११ च्या तरतूदी अनुसार जिल्हा नियोजन समितीला सहाय्य करण्यासाठी, 


जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली एक “कार्यकारी समिती” 


गठित करण्याबाबतची तरतूद महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) 


(सुधारणा) नियम,२०१८ च्या “नियम ६-अ” मधे करण्यात आली आहे. त्यानुसार 


उपरोक्त नमूद कार्यकारी समितीमधे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ (३) च्या 


परिच्छेद दोन अन्वये एकूण “नामनिर्देशित सदस्य” यांचेपैकी २ “नामनिर्देशित 


सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार एकूण “ विशेष 
निमंत्रित “ सदस्य यांचेपैकी २ “विशेष निमंत्रित” सदस्यांची नियुक्‍ती होणे आवश्‍यक 


आहे. 


२. “महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (सभा घेणे) (सुधारणा) नियम,२०१८” 


मधील “नियम ६-अ” च्या तरतुदीनुसार व महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना 


व कामे) अधिनियम,१९९८ च्या कळम ३ (३) च्या परिच्छेद दोन अन्वये एकूण 


“नामनिर्देशित सदस्य” आणि कलम ३ (३) च्या परिच्छेद चार (अ) व (फ) नुसार 


एकूण “विशेष निमंत्रित” सदस्य यांचेपैकी, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्गचे 


अध्यक्ष तथा पालकमंत्री यांनी शिफारस केल्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्हयातील 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.५७/का.१४८१-अ 


सन्माननीय आमदार यांच्या नामनिर्देशानासह जिल्हा नियोजन समिती सिंधुदुर्गची 


“कार्यकारी समिती” पुढीलप्रमाणे गठित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव पदनाम 

१. ।मा. पालकमंत्री, सिंधुदुर्ग अध्यक्ष 

२. | श्री.विनायक राऊत, लोकसभा सदस्य नामनिर्देशित सदस्य 
श्री.वैभव नाईक, विधानसभा सदस्य नामनिर्देशित सदस्य 

४. । विभागीय आयुक्त ,सिंधुदुर्ग सदस्य 

५. | जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग सदस्य 

६. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सदस्य 
सिंधुदुर्ग 

७. । जिल्हा नियोजन अधिकारी, सिंधुदुर्ग संयोजक 


३. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांनी 
उपरोक्त आदेशा सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावेत. 

8. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा 
शासन निर्णय उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०१२५१५२२१७९४१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


< क Digitally signed by Vrishali Sudarshan Kale 
DN: c=IN, o=Gi iment Of Maharasht: =P li 
Vrishali nN 
2.5.4.20=: 
bfb06c72¢ 36, 
serialINum -9f7a85: 
udarshan Kale 000705 


Date: 2021.01.25 15:26:18 +05'30° 


(वृषाली सु. काळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


shtra, 
796f6ff68ef50f84 


'2ae24b1849db72e44f2a7 1ed89417f3120 
‘Vrishali Sudarshan Kale 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
३. मा. उपमुख्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग यांचे खाजगी सचिव 
६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण. 
८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग. 
९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण विभाग, कोकण. 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, सिंधुदुर्ग. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-२०२०/प्र.क्र.५७/का.१४८१-अ 


११. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सिंधुदुर्ग. 

१२. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग. 
१४.निवडनस्ती, का-१४८१ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


